प्रति, 


हिंगोली जिल्ह्यातील “मा.बाळासाहेब ठाकरे 
हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र” या 
केंद्रासाठी अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: हसंप्र २०२२/प्र.क्र.२०५/९-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २१ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: हसंप्र-२०२२/प्र.क्र.११७/९-अ, 
दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना:- 

हिंगोली जिल्ह्यामध्ये “मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र” कंपनी 
कायद्याच्या कलम ८ नुसार ना-नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यास संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये विहित केलेल्या तरतुदीनुसार हिंगोळी 
जिल्ह्यातील “मा.बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र” या केंद्रासाठी अध्यक्ष 
म्हणून नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

हिंगोली जिल्ह्यातील “मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र” या 
केंद्राचे अध्यक्ष म्हणून मा. श्री. हेमंत पाटील, लोकसभा सदस्य, हिंगोळी लोकसभा मतदार संघ यांची 
नियुक्‍ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०९२१११३७०२६००१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
H E M A N T G O R A K H N AT H Dies OVEN IMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 


2.5.4.20=1775F5c28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff397b2e 
ICode=400032, st=Maharashtra, 


5305303d, postal = 
M H A P A N KA R serialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE4040836DF541FD 
3620CA87FF8E71CC5, cn=HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 


Date: 2022.09.21 11:39:05 +05'30 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


४) मा. मंत्री (रोजगार हमी व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
५) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः हसंप्र २०२२/प्र.क्र.२०५/९-अ, 


६) मा. श्री. हेमंत पाटील, लोकसभा सदस्य, हिंगोली लोकसभा मतदार संघ, महाराष्ट्र राज्य. 
७ मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 
८) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
९) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०) मा. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
११) मा. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१२) प्रधान सचिव (कृषि व फलोत्पादन), कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१३) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४) आयुक्त (अन्न व औषध प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१५) विकास आयुक्‍त (उद्योग), महाराष्ट्र राज्य. 
१६) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण आणि संशोधन परिषद, पुणे. 
१७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे. 
१८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई. 
१९) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली. 
२०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,हिंगोळली. 
२१) संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषिआयुक्‍तालय, पुणे. 
२२) संचालक (आयुष), आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२३) संचालक संशोधक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


२४) सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 

२५) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

२६) सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२७) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

२८) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

२९) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

३०) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

३१) सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-४०० ०३२ 

३२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

33) कक्ष अधिकारी (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

३४) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 

34) निवड नस्ती ९-ओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


